औरंगाबाद महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व 
सेवांचे वर्गीकरण), २०२१ नियमांमधील सुधारणेस 


मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- औमपा-२०२३/प्र.क्र.६/नवि-२४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(माग-२)/नवि-२४, दि.२६.८.२०२१ 
२) आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र दि.३०.१२.२०२२. 


यस्तावना:- 

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
आलेली आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमात लिपीक-टंकलेखक या पदासाठी कायमस्वरुपी संवर्ग बदली ५% मध्ये 
फक्‍त वाहन चालक या पदाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तर, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), विद्युत 
पर्यवेक्षक, सहाय्यक नगररचनाकार व स्वच्छता निरीक्षक या पदांच्या नेमणूकीची अर्हता ही १०० टक्के 
नामनिर्देशन/सरळसेवेने दर्शविलेली आहे. त्यामुळे त्या संवर्गापेक्षा कनिष्ठ संवर्गातील इतर कर्मचाऱ्यांना 
पदोन्नतीची संधी राहिलेली नाही. यामुळे या पदांच्या अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत 
आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचा प्रस्ताव तसेच या विभागामार्फत महानगरपालिकेंकरिता 
तयार करण्यात आलेले मॉडेल सेवा प्रवेश नियम, २००८ विचारात घेऊन संदर्भीय दि.२६.८.२०२१ च्या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२* मध्ये नमूद उक्त पदांच्या नेमणूकीकरीता अर्हता व नेमणूकीच्या पध्दतीसंदर्भात 
सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय निर्णय:- 


संदर्भीय दि.२६.८.२०२१ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२” मध्ये, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व ४६५(१(ला) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, औरंगाबाद 
महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियमात लिपीक-टंकलेखक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), विद्युत पर्यवेक्षक व 
स्वच्छता निरीक्षक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात दर्शविलेल्या संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयामधील 
“परिशिष्ट-२” मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सुधारीत “परिशिष्ट-२ अनुसूची-अ” मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
२. या नियमावळीस “औरंगाबाद महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेहा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२१” असे संबोधण्यात यावे. 
३. सदर सुधारित नियमावली आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावी. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पुर्तता आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०२३/प्र.क्र.६/नवि-२४ 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१५१८२२५११३२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
Vi DYA RAMAP PA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb34418, 
hi 


111566e3223bal, postal 
EF 1B631F4673B829AC9ADBEBSBODDABDOB6A754 


\de=400032, st 
INumber=A9- 
4E3FDF47CD7A011FF7EA40, cn=VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA, 


2023.02.15 18:28:14 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 
) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती ( नवि-२४). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०२३/प्र.क्र.६/नवि-२४ 


“परिशिष्ट-२ अनुसूची-अ” 
ओरंगाबाद महानगरपालिका सुधारीत सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वगीकरण) नियम, २०२३ 


से.प्र. | पदनाम सेवा प्रवेश नियमानुसार प्रस्तावित सुधारणा 

नियम नेमणुकीची नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणुकीची नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची 

ह पध्दत व अर्हता पध्दत व अर्हता 

टक्केवारी टक्केवारी 
(नामनिर्देश/ (नामनिर्देश/ 
पदोन्नती/ पदोन्नती/ 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिननियुक्ती) 

७. लिपीक | कायमस्वरुपी | महानगपालिकेच्या कायमस्वरुपी । महानगपालिकेच्या आस्थापनेवरील 

टंकलेखक | संवर्ग बदलीने | आस्थापनेवरील वाहन | संवर्ग बदलीने- | वाहह चाळक पदावर किमान ३ 

५% चालक पदावर किमान ३ | 4% वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व 
वर्षाची सेवा पूर्ण नामनिर्देशनासाठी अर्हता धारण 
झालेल्या व करणाऱ्या तसेच विभागीय परीक्षा 
नामनिर्देशानासाठी उत्तीर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
अर्हता धारण करणाऱ्या एकत्रित सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
तसेच विभागीय परीक्षा आधारे कायमस्वरुपी संवर्ग बदलीने 
उत्तीर्ण असणाऱ्या नियुक्ती करता येईल. तथापि, 
कर्मचाऱ्याची एकत्रित वाहनचालक संवर्गातून उमेदवार 
सेवाज्येष्ठता व उपलब्ध न झाल्यास पदोन्नतीने 
गुणवत्तेच्या आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 
कायमस्वरुपी संवर्ग 
बदलीने नियुक्ती करता 
येईल. 

२० कनिष्ठ | नामनिर्देशन ओ) मान्यताप्राप्त | नामनिर्दशान आ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 
अभियंता । १०० % विद्यापीठाची स्थापत्य | ७५% स्थापत्य (civil) अभियांत्रिकी शाखेची 
(स्थापत्य) (civil) अभियांत्रिकी पदवी. 

शाखेची पदवी. ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान 
आव्यक. 
पदोन्नती २५% =| स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहाय्यक/अतिक्रमण निरीक्षक 


संवर्गातील किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या व कनिष्ठ अभियंता 
व्यावसायीक परीक्षा उत्तीर्ण 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः औमपा-२०२३/प्र.क्र.६/नवि-२४ 


से.प्र. | पदनाम सेवा प्रवेश नियमानुसार प्रस्तावित सुधारणा 
नियत नेमणुकीची नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणुकीची नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची 
प पध्दत व अर्हता पध्दत व अर्हता 
टक्केवारी टक्केवारी 
(नामनिर्देशा/ (नामनिर्देशा/ 
पदोन्नती/ पदोन्नती/ 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिननियुक्ती) 
३० विद्युत नामनिर्देशन ओ) मान्यताप्राप्त | नामनिर्दशान अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत 
पर्यवेक्षक | १००% विद्यापीठाची विद्युत | ७५% (Electrical) अभियांत्रिकी शाखेची 
(Electrical) अभियांत्रिकी पदविका किंवा महाराष्ट्र राज्य 
शाखेचीप पदविका किंवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मंडळाची शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
व उच्च माध्यमिक व उच्च (5.5.0 उत्तीर्ण) शासनमान्य 
माध्यमिक शिक्षण औद्योगिक संस्थेचे तारतंत्री 
मंडळाची शालांत अभ्यासक्रम पूर्ण व तदनंतर 
प्रमाणपत्र परीक्षा (S.S.C) एन.सी.टी.व्ही.टी. चे प्रमाणपत्र 
Vd, शासनमान्य MATA. 
औद्योगिक संस्थेचे ब) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण | पदोन्नती fag लाईनमन (तारमार्गतंत्री 
व तद्नंतर एन.सी.टी. | २५% विद्युत) संवर्गातील किमान ३ वर्षाची 
व्ही.टी.चे प्रमाणपत्र सेवा पूर्ण झालेल्या व विद्युत पर्यवेक्षक 
AAA, परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
ब) मराठी भाषेचे ज्ञान कर्मचाऱ्यांमधून सेवाज्येष्ठता व 
आवश्यक. गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने 
नियुक्‍ती करता येईल. 
५० स्वच्छता । नामनिर्देशान/ ।ओ मान्यताप्राप्त | नामनिर्देशन आ मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी. 
निरीक्षक | सरळसेवा विद्यापीठाची पदवी. ५०% ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका 
१०० % ब) स्वच्छता निरीक्षक उत्तीर्ण. 
पदविका उत्तीर्ण. क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञान 
आवड्यक. खातेअंतर्गत नामनिर्दैशानासाठीची अर्हता धारण 
परीक्षा निवडीने | करणाऱ्या औरंगाबाद 
५०% महानगरपालिकेच्या चतुर्थश्रेणी 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांमधून 
सरळसेवेने भरती करावयाच्या 


कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन निवड 
करता येईल. 


KKKKKKKKKKEKKK KEK KKKEKK KKK KKK KKK KEKEK KKK KKK KKKERKKAKRK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


